RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

[ किंमत : रुपये ९ .०० ] 


[ पृष्ठे ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ डिसेंबर २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस-२०१ ९ / प्र.क्र . ४४ / फ -७ .- ( १ ) श्री. प्रदिप कुमार, भावसे ( १ ९ ८७ ) , अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक , प्रतिनियुक्ती 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांची पदोन्नतीने ( प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ) पदस्थापना सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 
मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २ ) श्री . एन.वासूदेवन, भावसे ( १ ९ ८७ ) , अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण ), पुणे यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना ( प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ) व्यवस्थापकीय संचालक एफडीसीएम, लिमीटेड , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या 
पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे. 

( ३ ) श्री. शैलेश टेंभुर्णीकर , भावसे ( १ ९ ८७ ) , अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( संधारण ), नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना अपर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाकॅम्पा, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे. 

( ४ ) श्रीमती मीरा अय्यर , भावसे ( २००० ) , मुख्य वनसंरक्षक , अध्यायन रजेवरून परत आल्यावर पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 
असल्याने यांची पदस्थापना मुख्य महाव्यवस्थापक ( औषधी वनस्पती) एफडीसीएम , लिमीटेड नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. 
त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( ५ ) श्री . एच. जी . धुमाळ , भावसे ( २००८ ) , उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ), कोल्हापूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ), 
जव्हार या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

( ६ ) श्री. व्ही . डी . सुर्यवंशी, भावसे ( २०० ९ ) , उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ), कोल्हापूर यांची बदलीने पदस्थापना 
उप वनसंरक्षक ( कार्ययोजना ), पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( ७ ) श्री . चंद्रशेखरन बाला एन ., भावसे ( २०१२ ) , उप वनसंरक्षक ( कार्य योजना ), नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना 
उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) अमरावती या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 

( ८ ) श्रीमती गिन्नी सिंह ., भावसे ( २०१२ ) , विभागीय वन अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) म.रा.नागपूर यांचे 
कार्यालय यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा. ) , मेळघाट परतवाडा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( ९ ) श्री. एस. बी. भलावी, भावसे ( २०१३ ) विभागीय वन अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ), म.रा.नागपूर यांची 
बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ), भंडारा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १० ) श्री . अमीत कुमार मिश्रा, भावसे ( २०१५ ) , उप वनसंरक्षक ( प्रा . ), जव्हार यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक 
( कार्य आयोजना ), औरंगाबाद या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर 
स्वीकारला आहे. 


( ११ ) श्री . किरण जगताप , भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), अलिबाग यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
उप वनसंरक्षक ( प्रा . ), पांढरकवडा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर 
स्वीकारला आहे. 


( १२ ) श्री. धैर्यशील पाटील, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), गोंदिया यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक ( प्रा . ), सोलापूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 


( १३ ) श्रीमती आर्याश्री टी, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), वर्धा यांची पदोन्नतीने पदस्थापना विभागीय 
व्यवस्थापक , मध्य चांदा, एफडीसीएम , लिमीटेड या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० 
रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे. 

( १४ ) श्री . दीपेश मल्होत्रा , भावसे ( २०१७ ) सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), भंडारा यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक , 
(प्रा. ) , ब्रम्हपुरी या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे. 

( १५ ) श्रीमती अदिती भारद्वाज , भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
विभागीय व्यवस्थापक , ब्रम्हपुरी, एफडीसीएम, लिमीटेड या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १६ ) श्री . रजत कुमार, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), मध्य चांदा यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक (प्रा. ) भामरागड या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 


( १७ ) श्री. अर्जुन के . आर, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), यवतमाळ यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक (प्रा. ) अकोला या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर 
स्वीकारला आहे. 

( १८ ) श्री . नितीन कुमार , भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), पूर्व नाशिक यांची पदोन्नतीने पदस्थापना विभागीय 
व्यवस्थापक , भंडारा, एफडीसीएम , लिमीटेड या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 


( १ ९ ) श्री. अक्षय गजभिये, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), पांढरकवडा यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक , ( प्रा . ) , बुलढाणा या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर 
स्वीकारला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


३ 


( २० ) श्री . पंकज कुमार गर्ग, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), पश्चिम नाशिक यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक , ( प्रा . ) पश्चिम नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर 
स्वीकारला आहे. 


( २१ ) श्री . कुशाग्र पाठक , भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना विभागीय 
व्यवस्थापक , मार्कंडा, एफडीसीएम, लिमीटेड या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे. 


( २२ ) श्री. आशिष पांडे, भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), अमरावती यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक , ( कार्य योजना ), धुळे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 


( २३ ) पद्मनाभ एच.एस. ,भावसे ( २०१७ ) , सहायक वनसंरक्षक ( अधिसंख्य ), जुन्नर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक, 
( प्रा . ), यावल या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 


कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


